मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या दि.१० मार्च 
२०१५ रोजी निर्गमित निदेशांतील कलम १५ नुसार 
सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे 
अधिकार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना 
प्रदान करणे व त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण २०१५/(३५/२०१५)जसं (आस्था) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक :-०२ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा:-१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१५ /(३५/२०१५)/जसं(आस्था), 
दि. ९ सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण २०१५/(३५ /२०१५)जसं (आस्था), दि.२२ जून, २०१६ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


सदंर्भाधीन दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये सिंचन प्रकल्पांना सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना प्रदान करणे व त्याबाबतची 
मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यात आळी आहेत. सदर निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट २ मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 
१. परिशिष्ट २ मधील मुद्दा क्रमांक १५ मध्ये "ideal" या शब्दाऐवजी "idle" हा शब्द समाविष्ट करावा. 


२. परिशिष्ट २ मधील ३ मुद्दा क्रमांक २२ नंतर मुद्दा क्रमांक २२.१ या नवीन मुद्याचा समावेश 
करण्यात यावा, सदर २२.१ मुद्दा खालील प्रमाणे आहे:- 


२२.१ कामाच्या विविध उपांगांच्या संकल्पनाबाबत सद्यस्थिती :- 
ज्या घटकांची संकल्पचित्रे अंतिम झाली आहेत त्या घटकांचा तपशील व अंदाजित किंमत, 
तसेच ज्या घटकांची संकल्पचित्रे अंतिम व्हावयाची आहेत त्या घटकांचा तपशील व 
अंदाजित किंमत. 


३. परिशिष्ट २ मधील मुद्दा क्रमांक २५ च्या अखेरीस खालील मजकूराचा PATA करण्यात यावा. 
काही प्रमाणात निधी खर्च झालेल्या व मापदंडात असफल आढळणाऱ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत झाळेला 
खर्च वगळून केवळ उर्वरित किंमत विचारात घेऊन सर्व निकषांवर आर्थिक विश्लेषण करावे, आणि त्याचा 
अंतर्भाव परिच्छेद २५ मध्ये करण्यात यावा. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१५/(३५/२०१५)जसं (आस्था) 


सदर QIN शुध्दीपत्रक bp महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१९११०४१२२७०९९२२७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क क Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
Raj n | ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
कं 2.5.4.20=d37cbfb080a0bc996a7 1 0b3cOaeea737985dac09cb6 
Ra aa ki ५ h (0 r S h U k| 6bbff878f42ad4e77a606, cn=Rajnish Ramkishor Shukla 
Date: 2019.11.04 12:33:41 +05'30' 
(र.रा.शुक्ला) 


उप सचिव (जसं, महाराष्ट्र शासन 
म्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
४. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा व विधान परिषद. 
६. मा. प्रधान सचिव, विधान सभा व विधान परिषद. 
७. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
८. मा. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव (जलसंधारण), ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव (जसं) /सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 
१३. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक. 
१४. महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 
१५. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
१६. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
१७. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
१८. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
१९. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
२०. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक. 
२१. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधनी, नाशिक. 
२२. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
२३. मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
२४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाक्षेवि, औरंगाबाद. 
२५. मुख्य अभियंता, जलविकास केंद्र, वाल्मी परिसर, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१५/(३५/२०१५)जसं (आस्था) 


२६. 
२७. 
२८. 
२२९. 
३०. 
३१. 
२२. 
३३. 
३४. 
34. 
३६. 
. मुख्य अभियंता, ल.पा (स्थानिक स्तर), येरवडा, पुणे. 

. सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सहसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. जसंआस्था) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती 

मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती 

मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
मुख्य अभियंता, जळसंपदा विभाग, पुणे. 

मुख्य अभियंता, (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

मुख्य अभियंता, (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे. 

मुख्य अभियंता, जलविद्युत प्रकल्प (विद्युत) मुंबई. 

मुख्य अभियंता, यांत्रिकी संघटना नाशिक. 

मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


